जिल्हा रूग्णालय ठाणे चे ९०० खाटांचे 
रूग्णालयाचे बांधकाम करणेकरीता प्रादेशिक 
मनोरूग्णालय, ठाणे येथील आवारातील आरोग्य 
व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र ठाणे येथे 
रूग्णालयाचे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या 
कामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. (रुपये ४८,९०,५६०/-) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ३० जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक. प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६९ /आरोग्य-३अ, 
दि.१०.१२.२०२० 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष- 
३/टे.६/जिरूठाणेस्थलांतरीतकामे/३०१४-१५/२४, दिनांक २९.०२.२०२४. 
3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ, दि. 
११.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०१ येथील दिनांक ०४ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, जिल्हा 


सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे ९०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय व परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र 
आणि वसतीगृह इमारत बांधकामाचे रु. ५२७,४१,१५,०४८/- (रुपये पाचशे सत्तावीस कोटी, एकेचाळिस लक्ष, 
पंधरा हजार, अठ्ठेचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०२ येथील दि. 
२९.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये, जिल्हा रुग्णालय, ठाणे एकूण ९०० खाटांचे रुग्णालयाचे नवीन बांधकाम 
करण्याकरीता प्रादेशिक मनोरूग्णालय ठाणे येथील आवारातील आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र ठाणे 
येथे रूग्णालयाचे, स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या विविध कामाचे अंदाजपत्रके शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
केली आहेत. सदर अंदाजपत्रके कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १, ठाणे यांनी तयार 
केलेले आहे. तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे यांनी 
साक्षांकित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी विविध कामांच्या 
अंदाजपत्रकास काम निहाय स्वतंत्र तांत्रीक मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदर अंदाजपत्रक हे सन २०२२-२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-३अ 


च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ, दि. 


११.०३.२०२४ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथील नवीन ९०० खाटांचे बांधकाम करण्याकरीता अस्तीत्वातील 


इमारतीमधील रूग्णकक्ष व विभाग हे प्रादेशिक मनोरूग्णालय, ठाणे आवारातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या 
आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र ठाणे येथील आवारातील इमारतीमध्ये स्थलांतरीत विविध रूग्णकक्ष व 
विभागांकरीता केलेल्या कामाचे खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रुपये ४८,९०,५६०/- (रूपये अठ्ठेचाळीस लक्ष 
नव्वद हजार पाचशे साठ फक्त) इतक्या रकमेस सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजित किमत 
(रूपये) 
षि प्रादेशिक मनोरूग्णालय ठाणे यांच्या अखत्यारित जागेवर स्थलांतरीत झालेल्या ४८,९०,५६० 


जिल्हा सामान्य रूग्णालय ठाणे अंतर्गत ३२ निवासस्थानाच्या इमारतीस 
पॉलिमर गिलावा, लादीकरण करणे 


अटीव शार्ती :- 

१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

२) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 

३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. अजी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या 
उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

४) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, दि. Yo 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ 4पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-३अ 


६) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि. 
०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात 
याव्यात. 

८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र 
मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

९) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध निधी मधून 
करण्यात यावे. 

१०) शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये “वस्तू व सेवा खरेदीसाठी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदेची कार्यवाही करण्यात 
यावी” 

३. सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च हा “मागणी क्रमांक-एच-८, मुख्यळेखाशीर्ष ४२१०-वैद्यकीय सेवा व 

सार्वजानिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०-रूग्णालये व दवाखाने, (०१) (आओ) 

पंचवार्षिक योजनातर्गत योजना-इमारती (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३-मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५ व दि. २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील 

भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३०१५४६१५६८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
RV | N D DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c9294 


B H | M R A £93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D45 


EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A716B8C4 
M O R F 48B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.07.31 10:35:51 +05'30' 
(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ 4पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-३अ 


२.आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

६. जिल्हा शल्यचिकिस्तक, ठाणे 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

९. कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग, ठाणे 

१०. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रूग्णालय, मुरबाड, जि. ठाणे. 

११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

१३. कक्ष अधिकारी, इमारत१/२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती ( आरोग्य-आ. ३अ). 


पृष्ठ 4पैकी 4 


WIZ श्र क्र प्रशामा-२2०२८|प्र-क्षर 2७) का 334, © 


कामाचे नाव- प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे यांच्या अखत्यारीतील जागेवर स्थलांतरित झालेल्या जिल्हा सागान्य रुग्णालय ठाणे अँ 


_ ३२ निवासस्थानाच्या इमारतीस पॉलिमर गिलावा , लादीकरण करणे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी निवारास्थान दुरुस्ती करणे. 
* [गिलावा, रंगकाम, स्ल्याडिंग खिडक्या, व ग्रिलची काम करणे.] ३२ निवासस्थानाच्या इगारतीच्या परिरारात ठिकाणी जनरेटर साटी 


स्टील फॅब्रिकेशनसह प्रीकोटेड पत्र्याचे होड बांधणे. तसेच ड्रेनेजलाइन व जलवाहिन्यांची कागे करणे. 


- 


RECAPITULATION SHEET 


कामाचे नाव 


स्थापत्य कामाची किंमत 

१ प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे यांच्या अखत्यारीतील जागेवर स्थलांतरित झालेल्या णिल्हा 
सामान्य रुग्णालय ठाणे अंतर्गत ३२ निवासस्थानाच्या इमारतीस पॉलिमर गिलावा , लादीकरण 
करणे 


सः २०,७६,५१९ /- 


२ प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे यांच्या अखत्यारीतील जागेवर स्थलांतरित 32 निवासस्थानाच्या २०,३३,१९५ /- 


इमारतीच्या निवासी वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे. [गिलावा, रंगकाम, 
स्ल्याडिंग खिडक्या, व ग्रिलची काग करणे.] 


३२ निवासस्थानाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जनरेटर साठी स्टील फॅब्रिकेशननसह प्रीकोटेड पत्र्याचे | रु. १९,७८,९१६ /- 
शेड बांधणे. तसेच ड्रेनेजलाइन व जलवाहिन्यांची कामे करणे. । 
i 
ढं ४१,०९७ /- 


Ass 


कामगार विमा 4.00% 
| 


रु. ७,३९,७४९ /- 


